सन २०२२-२३ मध्ये अन्न व पोषण सुरक्षा ( पूर्वीचे 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ) अंतर्गत अन्नधान्य 
पिकाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी दुस-या 
हप्त्याचा एकूण F ५८२.८०००० लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२३ 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अे, दि.१९/०४/२०१७ 

२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 

३. वित्त मंत्रालय ,मारत सरकार यांचे ज्ञापन H.F.NO.1 (13) /PFMS/FCD/2020, DT: 23/03/2021 

४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.साविव्य-२०२१/प्र.क्र.४२/२अओ, दि.०२/०८/२०२१ 

५. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 

केंद्र शासनाचे पत्र File NO2-17/2022-NFSM(E-111379)DT.29/04/2022 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.४८/४-अ, दि.१२/०५/२०२२ 

. केंद्र शासनाचे पत्र File No.20-27/2017-NFSM (CA-V), DT.21/07/2022 

कृषि आयुक्तालयाचे पत्र विप्र१/राअसुअ-अ.ध./निधी वितरण-२२-२२/प्र.क्र.०७/२७६७७/२२, 

दि.१०/०८/२०२२ 

१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४-अ, दि.०३/१०/२०२२ 

११. केंद्र शासनाचे TA File No.20-27/2017-NFSM (CA-V), DT.29/11/2022 

१२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्रद/राअसुअ-अ.ध./निधी वितरण-२२-२३/प्र.क्र.०७/४०४३७/२२, 
दि.०१/१२/२०२२ 

१३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६६/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि.१७/०२/२०२३ 


one G&G & 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ करीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses) 
रु.२२८५४.४९२ लाख निधीच्या कृती आराखडयास (केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० प्रमाणात) केंद्र शासनाच्या संदर्भ 
क्र.६ येथील दि.२९/०४/२०२२ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मंजूरी दिळी आहे.सदर कृती आराखडयास संदर्भ क्र.७ 
येथील दि.१२/०५/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने अन्न व पोषण सुरक्षा ( पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ) अन्नधान्य 
पिकांकरिता तीन्ही प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्यापोटी तिन्ही प्रवर्गाकरीता एकूण केंद्र हिस्याचा ₹३४२८.१७ लाख निधी 
संदर्भ क्र.८ येथील दि.२१/०७/२०२२ रोजी वितरीत केलेला आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेतंर्गत पहिल्या हप्त्याचा 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता एकूण रु.५८२.८० लाख (केंद्र हिस्सा रु.३४९.६८--राज्य हिस्सा रु.२३३.१२) निधी 
संदर्भ क्र.१० येथील दि.०३/१०/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 


शासन निर्णयः 


१. सन २०२२-२३ करीता अन्न व पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹ ५८२.८०००० लाख (रुपये 
पाच कोटी ब्याऐंशी लाख ऐंशी हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व 
राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे पिकनिहाय विवरण पुढीलप्रमाणे - 


आता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.११ येथील दि.२९/११/२०२२ च्या पत्रान्वये अन्न व पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत अन्नधान्य पिकां करिता दुस-या हप्त्यापोटी तिन्ही प्रवर्गाकरिता एकूण 
रु.३४२८.१७००० लाख एवढा निधी वितरीत केला आहे. त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.१२ येथील 
दि.०१/१२/२०२२ च्या पत्रान्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरीता या अभियानातंर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरीता (TRFA Pulses सह) प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ ३४९.६८००० लाख व राज्य हिस्याचा 
₹ २३३.१२००० लाख असा एकूण ₹ ५८२.८०००० लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे - 


(रु.लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकूण वितरीत 
क्र. | अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) करावयाचा निधी 
१ | भात ६.५३००० ४.३५३७० १०.८८३७० 
2 | गुहे २.३९००० १.५९३६२ 3.86382 
३ | कडधान्य १५९.६७००० १०६.४४६३४ २६६.११६३४ 
४ | भरडधान्य (मका) ७.४९००० ४.९९३६६ १२.४८३६६ 
५ | पौष्टिक तृणधान्य १५७.९३००० १०५.२८६३४ २६३.२१६३४ 
६ | भात पड क्षेत्रावर कडधान्य 
उत्पादन (TRFA Pulses) १५.६७००० १०.४४६३४ २६.११६२३४ 
एकूण ३४९.६८००० 233.92000 ५८२.८०००० 


२. अन्न व पोषण सुरक्षा (पूर्वीचे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान) अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा ₹ ३४९.६८००० लाख (तीन कोटी एकोणपन्नास लाख अडुसष्ट हजार 
फक्त) निधी व राज्य हिस्स्याचा ₹२३३.१२००० लाख (दोन कोटी तेहत्तीस लाख बारा हजार फक्त) फक्त 
निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 


a 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक एन-२ मागणी क्रमांक VA-3 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 


(००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना । (००) (७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 
अनुसूचित | (००) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (00) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 


जाती सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि.०२ ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिके योजना 
SNA मार्क करण्यात आली आहे. 

शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या 
एकूण ₹५८२.८०००० लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय 
वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४/०४/२०२२ 


नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व fay सहाय्य विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.९७/२०२३/व्यय-१४, दि.०१/०२/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे . 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.९१/४ओ 


र्‌. 


प्रति:- 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२४१६५४०९२७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 
Date: 2023.02.24 16:58:20 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक Aare, मुंबई. 


मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 


८. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 


20 
ra ong 


प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 

. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

Ud जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 


वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती-४अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


